पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड येथील कार्यान्वित 
करण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाची 
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project 
Implementation Committee) स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय HATH: आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9७१/विशा-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३०वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ ऑक्टोबर, 2093. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/विशा-४, दि. २७ जुले, २०११. 


शासन निर्णय:- 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीची स्थापना दि. २७ जुले, 
२०११ रोजी करण्यात आली. या शक्‍तीप्रदान समितीच्या दि. १३ सप्टेंबर, २०१३ रोजीच्या बैठकीत पुणे 
व पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाची अंमळबजावणी करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांनी पुढीलप्रमाणे प्रकल्प अंमळबजावणी 
समिती ( Project Implementation Committee) गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


१ पोलीस आयुक्त, पुणे अध्यक्ष 

२) श्री. अभिषेक कृष्णा, अतिरिक्‍त आयुक्त, सदस्य 
पुणे महानगरपालिका 

३) श्री. तानाजी शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड सदस्य 
महानगरपालिका 

४) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

५) गृहविभाग, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

६ माहितीव तंत्रज्ञान विभाग यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

७ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 

८) एमएसईबी, पुणे यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

९) मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स लि. यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४ 


सदर समितीने प्रकल्पाच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा. प्रकल्पाच्या कामामध्ये 
लागणाऱ्या विविध विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे व इतर अनुषंगीक मान्यता तातडीने मिळण्यासाठी 
समन्वय साधावा. प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास कुठल्याही प्रकारची समस्या उद्भवल्यास त्याचे निरसन 
करावे. प्रकल्पाचे सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांनी दर १५ दिवसांनी या 
प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल अंमलबजावणी समितीस सादर करावा व अंमलबजावणी समितीने त्यावरील 
आपला अहवाल शासनास दरमहा सादर करावा. 

प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांनी आपापसात समन्वय साधून सदर प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण होईल 
याची खबरदारी घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०१५१२५३४८२३२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 
G 
P r a ka 5 h ण Tatyasaheb 
Goud, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 
Tatyasaheb ४७४ 


MAHARASHTRA, OU = HOME 
G 0 U d Date: 2013.10.15 13:18:11 +05'30' 


(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, पुणे 
४. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 
५. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
६. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (विशोष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 
८. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
१०. कार्यकारी अभियंता, एमएसईबी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स लि. मुंबई . 
१२. निवडनस्ती, विशा ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


